अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेंतर्गत 
निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष २२२५ सी ९९९) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन ६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर,२०२१ 
वाचा 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
२) शासन पत्र क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४२/कार्या-१२, दि.२६.०३.२०२१. 
३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.५३/का-१२. 


प्रस्तावना 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे या 
योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ या मागील वर्षातील प्रलंबित Wow व सन २०२१-२२ या चालु शैक्षणिक 
वर्षातील देय शुल्क अदा करण्यासाठी करण्यासाठी चालु वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदींतून निधी 
वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर 
प्रस्तावास अनुसरुन आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ याखाली मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण (०२) (२९)- 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे 
ळेखाशीर्ष (२२२५ सी ९९९), बाब क्र.३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) खाली सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील अर्थसंकल्पीत रू.३७०.०० कोटी तरतुदीतून वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
रू.१४१.२१ कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे 
या योजनेंतर्गत लेखाशीर्ष (२२२५ सी ९९९), बाब क्र.३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या खाली सन 
२०२१-२२ या अर्थसंकल्पीत तरतुदींमधून वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन रु.१४१.२१ कोटी निधी 
नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन ६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव सन २०२१-२२ मधील सदर शा.नि. अन्वये 
अर्थसंकल्पित तरतूद वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी ३७०००.०० १४१२१.०० 
माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण 
देणे 
(२२२५ सी ९९९) 


३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१४१.२१ कोटी (अक्षरी रुपये एकही एक्केचाळीस कोटी एकवीस लाख 
फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


३. सदर तरतुदींमधुन सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रलंबित शुल्क अदा करण्यासाठी 
रक्‍कम रु.४४०१.०० लाख तर सन २०२१-२२ या चालु वर्षासाठी देय शुल्कापैकी ३० टक्के मर्यादेत 
रक्‍कम अदा करण्यासाठी रु.९७२०.०० लाख याप्रमाणे खर्च करण्यात यावा. प्रकरणी सन २०२०-२१ या 
शैक्षणिक वर्षातील प्रलंबित शुल्क संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.२६.०३.२०२१ रोजीच्या शासन 
पत्रान्वये दिलेल्या सुचनेनुसार अदा करण्यात यावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षनिहाय/ 
उपलेखाशीर्षनिहाय देय शुल्क अदा करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपश्ीळ, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील 
निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


५. सदर are निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६९६/व्यय-१४, दि.१८.०८.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन ६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११६१९२५८९२४ असा आहे. हा SAAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra Eh dal line en eerste 
Digambarro cee 
Aute cvtom Samaras 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव,आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

७. उपसचिव / कक्ष अधिकारी (का-१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


